एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतंर्गत पोषण 
अभियानाची राज्यात अंमलबजावणी 
करण्यासाठी नियंत्रण अधिकारी व आहरण व 
सवितरण अधिकारी घोषित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१८/प्र.क्र.३९४/का.६ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २८ डिसेंबर, २०१८ 


वाचा : - (१) महिला व बाल विकास विभाग,शा.नि.क्र.एबावि-२०१८/प्र.क्र.२७/का.६, 

दिनांक ११ जुलै २०१८ 

(२) लेखाधिकारी (संगणक) संचाळनालय लेखा व कोषागारे संगणक SRI, WAT 

मजला,न.प्र.भ.यांचे पत्र क्रमांक तांत्रिक संगणक-२०१४-१५/कक्ष-५/ 

डीडीओ->/५८९, दिनांक २३/१२/२०१४ 

(3) महाळेखापाल,मुंबई यांचे पत्र क्रमांक :-1॥॥/७-.२/(॥0३१///&०0 

[)७08॥॥॥७॥(/२०१८-१९/९४०,दिनांक १९/१२/२०१८ 
प्रस्तावना :- 


केंद्र शासनाकडुन पोषण अभियानाची देशातील सर्व राज्यांमध्ये टप्प्या-टप्प्याने अंमलबजावणी 
करण्यात येणार आहे. केंद्र शासनाने जागतिक बँकेच्या सहाय्याने अंमलात आणलेला एकात्मिक बाल 
विकास योजनेचे बळकटीकरण व पोषण सुधारणा प्रकल्प (ISSNIP) कार्यक्रमाचा पोषण अभियाना मध्ये 
अंतर्भाव करुन त्याची राज्यात अंमलबजावणी करण्यास मान्यता दिलेली आहे. 
२. केंद्र शासनाचे पत्र क्र. F.No.NNM/(9/209-WBP दि. १८ डिसेंबर २०१७ अन्वये सन २०१७-१८ 
व २०१८-१९ यावर्षात फेज १ व २ अंतर्गत राज्यातील 30 जिल्हयांतील ४४४ प्रकल्पांमधीळ ८५४५२ 
अंगणवाडी केंद्रामध्ये पोषण अभियान कार्यक्रम राबविण्यास केंद्र शासनाने प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
केलेली आहे. पोषण अभियाना अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या फेज- | व फेज- ॥ जिल्हयांमध्ये पोषण 
अभियान कार्यक्रमाची अंमलबजावणी सन २०१८-१९ मध्ये करण्यास व उर्वरीत ६ जिल्हयांमध्ये पोषण 
अभियानाची अंमलबजावणी सन २०१९-२० मध्ये करण्यास दिनांक ११ जुले २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये 
मान्यता देण्यात आलेली आहे. 
३. केंद्र शासनाने जागतिक बँकेच्या सहाय्याने अंमळात आणलेला एकात्मिक बाल विकास योजनेचे 
बळकटीकरण व पोषण सुधारणा Weed (ISSNIP) कार्यक्रमाचा पोषण अभियानामध्ये अंतर्भाव करुन 
त्याची राज्यात अंमलबजावणी करण्यास मान्यता दिलेली आहे. सदर योजनेसाठी आहरण व 
सवितरणसाठी १२०१०२५७१३ हा संकेतांक क्रमांक यापूर्वी देण्यात आळेला होता. आता पोषण अभियान 
योजनेसाठी नविन लेखाशिर्ष मंजूर करुन घेण्यात आलेले असून पोषण अभियानाचे कामकाज पुर्वीप्रमाणे 
आयुक्‍त तथा राज्य प्रकल्प संचाळक यांच्याकडून हाताळण्यात येणार आहे. आयुक्‍त,एकात्मिक बाल 
विकास सेवायोजना यांचे कार्यालय हे नवी मुंबई येथे कार्यरत आहे. पोषण अभियान कार्यक्रमासाठी 
आयुक्‍त तथा राज्य प्रकल्प संचालक एकात्मिक बाल विकास सेवायोजना,नवी मुंबई यांना कार्यालय प्रमुख 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१८/प्र.क्र.३९४/का.६ 


/ विभागप्रमुख म्हणून यापुर्वीच घोषित करण्यात आलेले आहे. पोषण अभियान कार्यक्रमाची अंमलबजावणी 
करण्यासाठी नियंत्रण अधिकारी व आहरण व सवितरण अधिकारी घोषित करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

एकात्मिक बाल विकास योजनेचे बळकटीकरण व पोषण सुधारणा प्रकल्प (ISSNIP) कार्यक्रमाचा 
पोषण अभियानामध्ये अंतर्भाव करुन त्याची राज्यात अंमलबजावणी करण्यास केंद्र शासनाने मान्यता 
दिलेली आहे. पोषण अभियान ही योजना पुर्वीच्याच योजनेचा भाग असल्यामुळे नव्याने नविन संकेतांक 
क्रमांक (DDO) क्रमांक घेण्याची आवश्‍यकता नसल्याचे महाळेखापाळ,मुंबई यांनी त्यांचे संदर्भाधिन दिनांक 
१९ डिसेंबर २०१८ च्या पत्रान्वये कळविले आहे. त्यामुळे आता कार्यरत असलेल्या लेखा (DDO क्रमांकावर) 
पोषण अभियान या योजनेची देयके कोषागारात सादर करण्यास झासन मंजूरी देत आहे. 
२. पोषण अभियान योजनेची देयके कोषागारात सादर करण्यासाठी श्री विजय क्षीरसागर, 
सहाय्यक आयुक्‍त,एकात्मिक बाल विकास सेवायोजना,नवी मुंबई (सह राज्य प्रकल्प समन्वयक एकात्मिक 
बाल विकास सेवायोजना) यांना आहरण व सवितरण अधिकारी म्हणून तसेच श्री दत्तात्रय आर. लोंढे, 
सहाय्यक संचालक ( वित्त व लेखा) एकात्मिक बाल विकास सेवायोजना,नवी मुंबई यांना नियंत्रण 
अधिकारी म्हणुन याव्दारे घोषित करण्यात येत आहे. 
रः या शासन निर्णयान्वये कोषागारात देयके सादर करणेसाठी घोषित केलेले नियंत्रण अधिकारी 
व आहरण सवितरण अधिकारी यांची विभागातून भविष्यात बदली /सेवानिवृत्ती झाल्यास त्यांच्या जागी 
नियुक्‍त करण्यात येणा-या अधिकारी यांना नियंत्रण अधिकारी व आहरण सवितरण अधिकारी म्हणुन 
घोषित करण्याची कार्यवाही आयुक्‍त तथा राज्य प्रकल्प संचालक एकात्मिक बाळ विकास 
सेवायोजना,नवी मुंबई यांनी वेळोवेळी पार पाडावी. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१२२८१३०११९४०३० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


lly signed by Lalsing १1]01310 
c 


L | ment OF arash Women A १ Child 
alSIng 0000 eee ae 
1a64477bf79d 
Ramchandra Gujar 3 ana femeorelsniamaa 
D 2018.12.28 13:11:06 +05'30' 
(ला.रा.गुजर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३) मा. मंत्री / राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास, मंत्रालय, मुंबई 
मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक 
अपर मुख्य सचिव ( नियोजन,),नियोजन विभाग,मंत्रालय,मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१८/प्र.क्र.३९४/का.६ 


६) अपर मुख्य सचिव,पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
७ अपर मुख्य सचिव,शालेय शिक्षण विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
८) प्रधान सचिव ( वित्तीय सुधारणा),वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
९) प्रधान सचिव,नगर विकास विभाग,मंत्राळय,मुंबई 

१०) प्रधान सचिव ,माहिती व तंत्रज्ञान विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

११) प्रधान सचिव ,सार्वजनिक आरोग्य विभाग,मंत्राळय,मुंबई 

१२) सचिव, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

93) आयुकक्‍्त,एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना,नवी मुंबई 

१४ आयुक्त, महिला व बाळ विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१५) महासंचालक,माहिती व प्रसिध्दी,मंत्राळय,मुंबई 

१६) सर्व विभागीय आयुक्‍त 

१७) सर्व जिल्हाधिकारी 

१८) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

१९) सर्व महानगरपालिका आयुक्‍त, महानगरपालिका 

२० सर्व विभागीय उपायुक्‍त, महिळा व बाल विकास विभाग 

29) सर्व महिला व बाल विकास अधिकारी (जिल्हापरिषद) 

२२) सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी/ग्रामीण/आदिवासी ) 

२३) सर्व मुख्याधिकारी, नगरपालिका, 

२४) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर 

२५) महासंचालक, राजमाता जिजाऊ माताबाल आरोग्य व पोषण मिठन-,मुंबई 

२६) लेखाधिकारी (संगणक) संचालनालय लेखा व कोषागारे संगणक शाखा,पाचवा मजला,न.प्र.भ,मुंबई 
२७) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

२८) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी मुंबई 

२९) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

30) कक्ष अधिकारी (का.४ महिला व बाल विकास विभाग,मंत्रालय 

३१) निवड नस्ती (कार्यासन ६) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


